वर्ष ९ , अंक २७ ] 


Mar 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

शुक्रवार , मार्च १० , २०२३ / फाल्गुन १ ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ६० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मार्च २०२३ . 


भाग चार - अ - ६०-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


शुद्धिपत्रक 

क्रमांक एमव्हीडी -० ९ १३ / प्र.क्र .३२१ / परि - ४. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , आणि याबाबतीत काढलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासनाच्या गृह 
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मोटार वाहन विभागातील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , गट - अ या पदाचे सेवाप्रवेश 
नियमाबाबत दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली होती . 

सदर अधिसूचनेतील मराठी भाषांतरातील सेवाप्रवेश नियमामध्ये नियम क्र . ३ ( ख ) ( चार ) ( क ) असे नमूद आहे - 

पुरुष उमेदवारांसाठी 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


उंची - १६३ सें.मी. पेक्षा कमी नसावी . 

छाती - न फुगविता किमान ८ ९ सें.मी. , फुगविल्यावर किमान ५ सें . मी . वाढलेली असावी , असे नमूद आहे . परंतु 
पुरुष उमेदवारांसाठी - 


( १ ) 


उंची १६३ सें.मी. पेक्षा कमी नसावी . 

छाती - न फुगविता किमान ७ ९ सें.मी. , फुगविल्यावर किमान ५ सें . मी . वाढलेली असावी , असे असणे आवश्यक आहे . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , मार्च १० , २०२३ / फाल्गुन १ ९ , शके १ ९ ४४ 


यास्तव या अधिसूचनेद्वारे नियम क्र . ३ ( ख ) ( चार ) ( क ) मधील 

“ पुरुष उमेदवारांसाठी 


उंची - १६३ सें.मी. पेक्षा कमी नसावी . 

छाती - न फुगविता किमान ७ ९ सें.मी. , फुगविल्यावर किमान ५ सें.मी. वाढलेली असावी , ” असे वाचावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजेंद्र होळकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


